स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

खालापूर नगरपंचायत, जिल्हा रायगड. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(३)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १२ जुले, २०१९ 


वाचा:- 
१) झासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि.१५.०५.२०१५ 
२) स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक १ मार्च २०१९ रोजी पार 
पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


देशातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे, या करिता या 
शहरामधील सर्व नागरीकांना शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी)” संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ भारत अभियान 
(नागरी)” च्या धर्तीवर संदर्भीय क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 
(नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरू आहे. या अभियांनांतर्गत शहरे “हागणदारी मुक्‍त” करणे व घनकचरा 
व्यवस्थापनांतर्गत “स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख घटकांचा GAA आहे. 


२. दिनांक 9 Ares २०१९ रोजी पार पडलेल्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत मा. मुख्य 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत १२३ नगर पंचायतींच्या नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापनाच्या नमुना प्रकल्प अह्वालांस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, या १२३ नगर पंचायतींचे नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापनाचे सविस्तर प्रकल्प अहवालांस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक मान्यता 
(Technical Sanction) प्राप्त झाली आहे. यामध्ये खालापूर नगरपंचायतीच्या रुपये ६४.४७ लाख किंमतीच्या 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने खालापूर नगरपंचायतीच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत खालापूर नगरपंचायतीच्या या शासन निर्णया सोबतच्या 
विवरणपत्रात नमूद एकूण रुपये ६४.४७ लाख किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास पुढील 
परिच्छेद ४ मध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन प्रशासकीय मंजूरी देत आहे. 


२. खालापूर नगरपंचायतीचा नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा मंजूर वित्तीय आकृतिबंध 
पुढीलप्रमाणे राहील: 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(३)/नवि-३४ 


(रुपये लाखात) 
प्रकल्पाची मंजूर स्वच्छ भारत | hs शासनामार्फत केंद्र व राज्य नागरी स्थानिक 
किंमत अभियान (नागरी) | अनुज्ञेय अनुदान । शासनामार्फत मंजूर| स्वराज्य संस्थेचा 
(डीपीआर नुसार) । अंतर्गत अनुज्ञेय | (मंजूर प्रकल्प । अनुक्रमे ६०: ४० च्या सहभाग 
किंमत किंमतीच्या ३५%) प्रमाणात राज्य (केंद्र व राज्य 


शासनामार्फत । शासनामार्फत मंजूर 
अनुज्ञेय अनुदान । अनुदाना व्यतिरिक्त) 


हो... २ ३ ४ 4 
२६.८६ 
६४.४७ ७७.०५ २२.५६ १५.०४ (१४ व्या वित्त 
आयोगामधून) 


३. निधी वितरणाची कार्यपध्दती : 


३.१ केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र व राज्य शासनाचा अनुज्ञेय 
हिऱ्याचा निधी हा दोन टप्यात (yo टक्के + ५० टक्के) वितरीत केला जाईल. 


३.२ सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त निधी 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 


a 


3.3 सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा वापर इतर 
प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 


३.४ राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधितनागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्था/कार्यान्वयनयंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध करून 
दिले जाणार नाही. 


३.५ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत मंजूर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य 
शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरित निधी (उपरोक्‍त तक्त्यातील रकाना ५ नुसार) संबंधित 
नागरी स्थानिकस्वराज संस्थेने उभारून केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या प्रमाणात खर्च करणे आवश्‍यक राहील. 


३.६ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या 
प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने स्व:हिऱ्याचा निधी उभारून, सदर एकत्रित खर्चाचेउपयोगिता 
प्रमाणपत्रकेंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर 
बंधनकारक असणार आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(३)/नवि-३४ 


३.७ सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या हिळ्याच्या प्रथम हप्त्याचा निधीचे 


विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर केल्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत 
करण्यात येईल. 


४. अटी व ae: 


४.१ 
४.२ 


४.२ 


४.४ 


४.५ 


४.६ 


४.७ 


४.८ 


४.९ 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा खालापूर नगरपंचायत राहील. 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ चा शासन निर्णय व 
घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ नुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये 
करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 
घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्प अहवालाची 
यशस्वीता ही wear निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करण्यावर आधारित आहेत. त्यामुळे 
शहरात निर्माण होणाऱ्या १००% घनकचऱ्याचे निर्मीतीच्या जागीच विळगीकरण करून, तो कचरा 
वेगवेगळा संकलीत करणे अत्यावश्यक राहील. 

त्यानुसार, खालापूर नगरपंचायतीने सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या 
घनकचऱ्यापैकी किमान ८०% घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून संकलीत करणे 
बंधनकारक राहील. 
या विलगीकरण केलेल्या ओल्या कचऱ्यावर केंद्रित अथवा विकेंद्रित पध्दतीने प्रक्रीया सुरू करणे 
बंधनकारक राहील. 
या विलगीकरण केलेल्या कचर्‍याची वाहतूक व त्यावर करावयाची शास्त्रोक्त प्रक्रीया या बाबीची 
सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये समाविष्ठ बाबींची विहित कालावधीमध्ये अंमलबजावणी करण्याची 
जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद उपकरणे/मज्ीन/यंत्रे इत्यादी ची 
खरेदी Government eMarketplace (GeM) पोर्टल वरूनच करणे बंधनकारक राहील. याशिवाय इतर 
पद्धतीचा अवलंब करून खरेदी केल्यास, ती आर्थिक अनियमितता समजून शासनामार्फत पुढील उचित 
कार्यवाही करण्यात येईल. 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना पुढील ५ वर्षाची आवश्‍यकता विचारात घेवून तयार केलेला 
आहे. या प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी सुरू करताना सध्याची आवश्‍यकता विचारात घेवूनच 
MARIAH खरेदी व बांधकामे करण्यात यावीत. 
प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याने कामाची गुणवत्ता व देयके प्रमाणित केल्यानंतर 
उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी 
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चासाठी आव्यक ती यंत्रणा संबंधित 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने विकसित करावी व त्याद्वारे सदर प्रकल्पासाठीचा देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(३)/नवि-३४ 


घ्‌. 


स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत खालापूर नगरपंचायतीच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी करताना पुढील प्रमाणे 


निश्चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे (Outcome base) कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील.:- 


&. 


ठडाहरात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागी 900% विलगीकरण (at Source 
Segregation) करणे. 

विलगीकरण केलेल्या १००% कचऱ्याची विलगीकृत पध्दतीने वाहतूक करणे. 

ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती करणे. 

ओल्या कचऱ्यापासून निर्माण केलेल्या सेंद्रिय खताची FCO मानकानुसार राज्य शासनाने प्राधिकृत 
केलेल्या प्रयोगशाळेमधून तपासणी करून घेवून त्यास “हरित महासिटी कंपोस्ट” हा ब्रँड मिळविणे. 
तसेच या सेंद्रिय खताची “हरित महासिटी कंपोस्ट” या नावाने विक्री करणे. 

सुक्या कचऱ्याचे पदार्थ पुनर्प्राप्ती सुविधा केंद्रावर (Material Recovery Facility) दुय्यम विलगीकरण 
(Secondary Segregation) करावे. यापैकी पुनर्वापर होऊ शकणाऱ्या सुक्‍या कचऱ्याचा पुनर्वापर 
करावा अथवा शक्‍य असल्यास त्याची विक्री करावी. 

उपरोक्त सर्व प्रक्रीयानंतर शिल्लक राहणाऱ्या उर्वरित कचऱ्याची भराव भूमीवर विल्हेवाट लावणे 
बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१२१५३०२३०७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kailas Madhukar 


Badhan 


शासनाचे उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

आयुक्त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग,कोंकण. 


. जिल्हाधिकारी, रायगड. 

. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, रायगड. 

. मुख्याधिकारी, खालापूर नगरपंचायत. 
. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(३)/नवि-३४ 


विवरणपत्र 
(शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(३)/नवि-३४ दिनांक: १२ जुले, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र) 


- Item Units | Cost/Unit | Total cost 
Capital Expenditure for Collection and Transportation 
Four Wheel Tipper*: 2 6,00,000 12,00,000 
Hydraulic tipper mounted on four 
| wheeler with hydraulic hopper: 
Container capacity — 0.5T with partition 
for dry and wet waste 
Push carts 10 8,350 83,500 
2 


(5 at processing facility and 5 for 
collection and transportation) 
Capital Expenditure for Processing and Disposal 


Shed with pits for composting with 1 | 31,10,750 
leachate tank and MRF 
3 (size — 375 Sq.M) 


With 5 pits and MRF 


4 Wet waste shredder 1 3,00,000 3,00,000 
5 Bailing machine 1 5,00,000 5,00,000 
| 6 | Screening machine for final compost 1 1,00,000 1,00,000 
7 | Weighing machine with platform 2 28,350 56,700 
Total Ll foe. i 53,50,950 
8 IEC @ 5% of total DPR cost js] | = | 2,67,548 
Ea Miscellaneous (PPE, Culture, equipments l=] विका 1,33,774 
etc.)@ 2.5% of total DPR cost 
10. | Price rise @ 6% of total cost 3,21,057 
11 | GST @12% of civil cost 3,73,290 
Total DPR cost 64,46,618 


KKEKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


